RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 

Regd.No.MCS/169 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष २ , अंक १५ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२०, २०१६ / चैत्र २५-३१, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २०.०० 


महाराष्ट्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ एप्रिल २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम , १९९९ . 


क्रमांक विकाक. ०५१५ /प्र. क्र . २८५ /पोल- १२. - ज्याअर्थी, फायनांशियल सोल्युशन, श्री इन्व्हेस्टमेंट व श्री फायनांशियल सहीसेस, सोलापूर 
( यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे.) या वित्तीय संस्थेचे संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी 
मुदतीपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत 
करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचेरक्षण करावे लागेल ; 

आणि ज्याअर्थी, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या संचालकाकडून 
त्याचप्रमाणे उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ; 

ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ ( २००० चा महा. १६ ) ( यात यापुढे 
ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम (१ ), कलम ५, कलम ८ चे पोट -कलम (१ ) आणि 
कलम १२ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 

( क ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे ; 
आणि 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०१६/ चैत्र २५-३१ , शके १९ ३८ 


( ख ) उक्त वित्तीय आस्थापना आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप -विभागीय अधिकारी , 
सोलापूर क्रमांक १, सोलापूर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

उक्त अधिनियामान्वेये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील विशेष सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल 
करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील . 


अनुसूची 
फायनांशियल सोल्युशन , श्री इन्व्हेस्टमेंट व श्री फायनांशियल सहीसेस, सोलापूर संस्था यांचे संचालक / कुटुंबिय यांनी गुंतवणूकदारांची 
फसवणूक करून मिळालेल्या रकमेतून स्वतःचे फायद्यासाठी रकमेचा अपहार करून त्यांचे कुटुंबियाचे नावे खरेदी केलेल्या मालमत्तांची सूची 
खालीलप्रमाणे आहे : 

( १) सोलापूर शहर हद्दीतील प्लॉट जुना सर्व्हेनं . ३५ ९ / ६ / ४ व नवीन सर्व्हे नं . २७/६/४ यापैकी प्लॉट नं . सी -४२ मधील क्षेत्र ५१.२३ 
चौ. मी . मूल्यांकन किंमत रुपये १०,१४,५०० . 

( २) सोलापूर शहर हद्दीतील प्लॉट जुना सर्व्हे नं. ३५ ९ / ६ / ४ व नवीन सर्व्हे नं . २७/६/४ यापैकी प्लॉट नं . सी -४१ मधील क्षेत्र ८२.८ ९ 
चौ. मी . मूल्यांकन किंमत रुपये २१,१७,००० . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुरेश खाडे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०१६/ चैत्र २५-३१ , शके १९ ३८ 


لہ 


HOME DEPARTMENT 
2 nd floor, Madam Kama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 5th April 2016 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS ( IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT, 1999 . 

No. VIKAK 0515 /CR.285 / Pol- 12. — Whereas complaints have been received from number of 
depositors against Financial Solution , Shree Investment and Shree Financial Services, Solapur 
(hereinafter referred to “ as the said Financial Establishment” ) and so also against Directors of 
the said financial establishment complaining that they have defaulted to return the said deposits 
made by the depositors after maturity ; 

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and 
its Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government 
has to protect the interest of depositors ; 

And whereas , the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have 
been acquired by the said Financial Establishment and its Directors from and out of the deposits 
collected by the said Financial Establishment. 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 4 , Sub - section 
( 1) of Section 5 and Section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors(in Financial 
Establishment Act, 1999 (Mah . XVIof 2000 )(hereinafter referred to as the said Act) the Government 
of Maharashtra hereby, – 

(a ) attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its 
Directors and their relatives as specified in the Schedule ; and 

(6 ) appoints the Sub DivisionalOfficer , Solapur No.1, Solapur to be the Competent Authority 
to exercise control over the properties attached of the Financial Establishment and its Directors . 

The Special Public Prosecutor in designated Court appointed under the said Act shall render 
necessary assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special 
Court. 

Shri Suresh Khade , Deputy Secretary , Home Department Mantralaya mumbai is authorised 
to sign the notification on behalf of the Government. 

Schedule 
List of properties of Financial Solution , Shree Investment and Shree Financial Services , 
Solapur and it s Directors and the properties in the name of their family members to be attached 
as below : 

( 1 ) A plot of area 51.23 sq . m . estimated value is Rs . 10,14,500 in the plot No. C - 42 of old 
survey No. 359/6/4 and New survey No. 27/6/4 in the Solapur city , 

(2 ) A plot of area 82.89 sq . m . estimated value is Rs. 10,14,500 in the plot No. C -41 of old 
survey No. 359/6/4 and New survey No. 27/6/4 in the Solapur city . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SURESH KHADE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


